RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ९ ४ ]] 


गुरूवार , ऑक्टोबर २० , २०१६/ आश्विन २८, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१६ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक एसआरव्ही. २०१६/ प्र.क्र .२५८ /कार्या १२.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासकीय गट अ ” व गट “ ब ” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 


“ 


“ 


“ 


" 


२ . 


अ 


१. (१) या नियमांस “ महाराष्ट्र शासकीय गट “ अ ” व गट “ ब ” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप ( सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 
( २) हे नियम दिनांक १६ जुलै २०१६ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 
महाराष्ट्र शासकीय गट 

व गट “ ब ” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग 
वाटप नियम , २०१५ ” याच्या नियम २ मधील तिसऱ्या परंतुकानंतर खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

परंतु आणखी असे की , या नियमांची अंमलबजावणी गट “ अ ” व गट “ ब ” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवरील विक्रीकर विभागातील 
अधिकारी यांचेकरिता दिनांक १६ जुलै २०१६ पासून १ वर्षापर्यंत स्थगित ठेवण्यात येत आहे. ” 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


“ 


मुकेश खुल्लर , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( सेवा) . 


( १ ) 


भाग चार- अ - १४१-१ 


क्रमांक - एसआरव्ही २०१६/ प्र.क्र .२५८ / कार्या.१२ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दि . १ ९ ऑक्टोबर २०१६ . 


१ . 


राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मलबार हिल, मुंबई , 


२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 


३ . 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 


४ . 


मा . विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा , विधान भवन , मुंबई , 


सर्व मा . संसद सदस्य /विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य , 


मा . मुख्य सचिव, 


७ . 


सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 


सर्व मंत्रालयीन विभाग , 


९ . 


* प्रबंधक , मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
* प्रबंधक , अपील शाखा , उच्च न्यायालय , मुंबई , 


१० . 


११ . 


* प्रबंधक , लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय , मुंबई, 


१२ . 


* सचिव , 


महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग , मुंबई , 


१३. 


* प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 


१४ . 


* प्रधान सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद ), मुंबई, 
* सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 


१६ . 


* महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई, 
* महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई, 


१७. 


. 


१८ . 


१ ९ . 


* महालेखापाल , महाराष्ट्र -२ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , नागपूर , 
* महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर , 
* सचिव , राज्य मुख्य 

माहिती आयुक्त 

यांचे कार्यालय , नवीन प्रशासन भवन , मुंबई, 
* प्रबंधक , राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई ४०० ००१, 


२० . 


२१ . 


. 


२२ . 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई ( २ प्रती प्रसिद्धीकरिता), 


२३. 


अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई , 


२४ . 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई , 


२५ . 


सर्व विभागीय आयुक्त , 


२६. 


सर्व जिल्हाधिकारी , 


२७ . 


सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 


भाग चार - अ- १४१- १ अ 


२८ . 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी , 
सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्वविभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख , 


२ ९ . 


३० . 


३१ . 


सामान्य प्रशासन विभाग / का . ३९ ( महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीकरिता), 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती ) 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 


३२. 


३३. 


निवड नस्ती. 


( * पत्राने ) 


सु . ह. उमराणीकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑक्टोबर २० , २०१६ / आश्विन २८, शके १९ ३८ 


२ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th October 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SRV. 2016 /C.R.258 /Desk - 12.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Revenue Division Allotment for appointment by nomination 
and promotion to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the 
Government of Maharashtra Rules 2015 , as follows, namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Revenue Division Allotment for appointment by 
nomination and promotion to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) 
of the Government of Maharashtra (Amendment) Rules, 2016 . 

( 2 ) These rules shall be deemed to have come into force from the 16th July 2016 . 

2. In rule 2 of the Revenue Division Allotment for appointment by nomination and promotion 
to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the Government of 
Maharashtra Rules, 2015 , after the third proviso , the following proviso shall be added , namely : 

“ Provided also that, the application of these rules to the Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted 
and Non -Gazetted ) officers in the Sales Tax Department shall be kept in abeyance for a period of 
one year starting from the 16th July 2016.”. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MUKESH KHULLAR , 


Principal Secretary (Services ) 


to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. SRV . 2016 /C.R . 258 /Desk - 12 
General Administration Department, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
dated the 19th October 2016 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12 . 


13 . 


The Secretary to the Governor, Raj Bhavan , Malbar Hill, Mumbai, 
The Principal Secretary to the Chief Minister, 
The Private Secretary to all Ministers /State Ministers , 
Hon ble Opposition Leader, Legislative Council of the State of Maharashtra 
Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 
All Hon ble Members of the Parliament/Members of the Legislative Council of the 
State ofMaharashtra/Members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 
The Chief Secretary , 
All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries of Mantralaya 
Departments , 
All Mantralaya Departments, 
* The Registrar, High Court (Original Side) , Mumbai, 
* The Registrar, High Court (Appellate Side ), Mumbai, 
* The Registrar, Office of the Loka Ayukta and Upa - Loka Ayukta , Mumbai, 
* The Secretary, Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 
* The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature (Assembly ), 
Mumbai, 
* The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature ( Council ), Mumbai, 
* The Secretary , State Election Commission , New Administrative Building , Mumbai, 
* The Accountant General, Maharashtra - 1 (Account and Entitlement ), Maharashtra, 
Mumbai, 
* The Accountant General, Maharashtra - 1 (Audit), Maharashtra , Mumbai, 
* The Accountant General, Maharashtra - 2 (Account and Entitlement), Maharashtra , 
Nagpur, 
* The Accountant General, Maharashtra - 2 (Audit ), Maharashtra , Nagpur, 
* The Secretary , Office of the Chief Information Commissioner of the State , New 
Administrative Building , Mumbai, 
* The Registrar , State Human Rights Commission , Mumbai 400 001 , 

The Director General of Information and Public Relations, Mumbai, (2 copies for 
publicity ) 
Pay and accounts Officer, Mumbai, 
Resident Audit Officer , Mumbai, 
All Divisional Commissioners , 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 


All Collectors , 


27 . 


All Chief Executive Officers of Zilla Parishads , 


28 . 


All District Treasury Officers , 


29 . 


30 . 


All Heads of Departments and Heads of Offices under the All Departments of 
Mantralaya , 
General Administration Department/Desk 39 ( For publishing on website ), 
The Librarian , Secretariat of Maharashtra Legislature , Library , 6th Floor , Vidhan 
Bhavan , Mumbai 400 032 ( 10 copies ), 
All Desks of General Administration Department, 


31 . 


32 . 


33 . 


Select File . 


( * By Letter ) 


S. H. UMRANIKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


